आरोग्य सेवा आयुक्तालयांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व 
आरोग्य सेवा, गट-अ व आणि सामान्य राज्य सेवा, 
गट अ मधील अधिकाऱ्यांचे वयाच्या ५०/५५ व्या 
वर्षानंतर सेवा पुनर्विलोकन करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.६३/सेवा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २६ एप्रिल, २०२३ 


वाचा - 

१) झासन निर्णय क्रमांकः सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एळपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 
दि. १०.०६.२०१९ 

२) शासन निर्णय क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. समिती-२०२०/प्र.क्र.२७/सेवा-२, दि. 
२०.०२.२०२० 

3) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/गट-अ/कक्ष-१/टे-९/सेवा 
पुनर्विलोकन प्रस्ताव/६५६/२२, दि.१४.०२.२०२२ 

४) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/गट-आअ/कक्ष-१/टे-९/सेवा 
पुनर्विलोकन प्रस्ताव/१५८९/२२, दि.१.४.२०२२ 

५) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/गट-आअ/कक्ष-१/टे-९/सेवा 
पुनर्विलोकन प्रस्ताव/२११०/२२, दि.६.५.२०२२ 

६) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/गट-अ/कक्ष-१/टे-९/सेवा 
पुनर्विलोकन प्रस्ताव/उप.नाशिक/२२७६/२२, दि.२५.५.२०२२ 

७) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/गट-आअ/कक्ष-१/टे-९/सेवा 
पुनर्विलोकन प्रस्ताव/नागपूर/२९६९/२२, दि.१५.६.२०२२ 

८) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/गट-अ/कक्ष-१/टे-९/सेवा 
पुनर्विलोकन प्रस्ताव/लातूर ९ प्रस्ताव/३०४६/२२, दि.२२.६.२०२२ 


प्रस्तावना- 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ च्या नियम १० (४) व ६५ नुसार सार्वजनिक 
हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ वर्षी अथवा ३० 
वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी, त्यांचे सेवा पुनर्विलोकन करुन त्यांना शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.६३/सेवा-२, दि. २६.०४.२०२३ 


सेवेतून मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करावे असे शासनाचे धोरण आहे. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने 
संदर्भ क्र.०१ येथील दि.१०.०६.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सेवा पुनर्विलोकनासंबंधी 
कार्यपध्दती व सर्वसाधारण सूचना विहित केल्या आहेत. त्यास अनुसरुन आरोग्य सेवा 
आयुक्तालयांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा 
आरोग्य अधिकारी, विशेषज्ञ व त्यावरील वरिष्ठ पदावर कार्यरत अधिकारी (वेतन मॅट्रीक्समधील 
वेतनस्तर एस-२३: ६७७००-२०८७०० व त्यावरील) आणि सामान्य राज्य सेवा, गट अ मधील कार्यरत 
अधिकारी (वेतन मॅट्रीक्समधीळ वेतनस्तर एस-२०: ५६१००-१७७५०० व त्यावरील) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या सेवा पुनर्विळोकनाकरीता संदर्भ क्र. ०२ येथील दि. २०.०२.२०२० रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाळी विभागीय 
पुनर्विलोकन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयांतर्गत 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी 
व fastest व त्यावरील वरिष्ठ पदावर कार्यरत अधिकारी (वेतन मेॅट्रीक्समधील वेतनस्तर एस-२३: 
६७७००-२०८७०० व त्यावरील) आणि सामान्य राज्य सेवा, गट अ मधील मुख्य प्रशासकीय अधिकारी 
(वेतन मेंट्रीक्समधीळ वेतनस्तर एस-२०: ५६१००-१७७५००) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या वयाच्या 
५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी त्यांचे सेवा 
पुनर्विलोकन करण्यासाठीचा विहित प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखालील विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या दि.११.०७.२०२२ रोजीच्या बैठकीत सादर 
करण्यात आला. विभागीय पुनर्विलोकन समितीने सदर अधिकाऱ्यांच्या सेवेचे मुल्यमापन करुन 
केलेल्या शिफारशीनुसार ज्या अधिकाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा 
यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी सेवेत राहण्यासाठी पात्र ठरविळे आहे, त्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या दि.११.०७.२०२२ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या 
बैठकीत समितीने केलेल्या BORA अनुसरुन आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय 
व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, विशोषज्ञ व 
त्यावरील वरिष्ठ पदावर कार्यरत अधिकारी (वेतन मेट्रीक्समधील वेतनस्तर एस-२३: ६७७००-२०८७०० 
व त्यावरील) आणि सामान्य राज्य सेवा, गट अ मधील मुख्य प्रशासकीय अधिकारी (वेतन मेंट्रीक्समधीळल 
वेतनस्तर एस-२०: ५६१००-१७७५००) या संवर्गातील खालीलप्रमाणे ३५ (पस्तीस) अधिकाऱ्यांची सेवा 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.६३/सेवा-२, दि. २६.०४.२०२३ 


त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यानंतर 


चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव पदनाम व कार्यरत ठिकाण 

१ | डॉ. (श्रीमती) विनिता कपुरचंद्र जैन उप संचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर 

२ | डा. (श्रीमती) संगीता व्ही. पाटील (भिसे) | उप संचालक, आरोग्य सेवा, (कुष्ठरोग व क्षय बीसीजी) पुणे 

३ | डॉ. (श्रीमती) माधुरी चंद्ररोखर थोरात | उप संचालक, आरोग्य सेवा (YAN), मुंबई 

४ | डा. प्रमोद भैयाजी खंडाते जिल्हा शल्य चिकित्सक, जि. रू., भंडारा 
(सध्या निलंबित. मुख्यालय- सा. रू. वर्धा) 

५ | डा. पुरूषोत्तम देवराज मडावी प्राचार्य, सार्वजनिक आरोग्य संस्था, नागपूर 

६ | डॉ. (श्रीमती) सुनिता यदुनाथ दिक्षीत उप संचालक, आरोग्य सेवा (मौखिक आरोग्य कार्यक्रम- दंत) 

(गौडा) मुंबई 

७ | डॉ. राजरत्न त्र्यंबकराव वाघमारे उपसंचालक आरोग्य सेवा (आमाजिआ), पुणे 

८ | डा. गणेशा विष्णू चेवले वैद्यकीय अधिकारी (भिषक), जिल्हा रुग्णालय, नाशिक 

९ | डॉ. उत्कर्ष रमेशचंद्र दुधेडीया अस्थिव्यंग हाल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक 

मि ० | डा.शिवाजी रखमाजी खरात वैद्यकोय अधिकारी, वर्ग-१, क्षयरोग, सामान्य रुग्णालय, औंध, 
पुणे 

हित १ | डॉ. संजय देवराम सदावर्ते वैद्यकौय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, घोटी, जि. नाशिक 

१२ | डॉ. सतिश दयाराम सुर्यवंशी वेद्यकोय अधिक्षक, ग्रा.रू, लासलगाव, जि. नाशिक. 

१३ | डा. विळास आप्पासाहेब पाटील वैद्यकोय अधिक्षक, विभागीय संदर्भसेवा रुग्णालय, नाशिक. 

१४ | डा.पुरुषोत्तम विठ्ठलबुवा पुरी शरीरविकृतीशास्त्रज्ञ, विभागीय संदर्भसेवा रुग्णालय, नाशिक. 

१५ | डा.सुनिळ शामलाल बन्सी TIO अधिकारी, चर्गरोगतज्ञ, जि.रु. जळगाव 

१६ | डॉ. किरण मुरलीधर पाटील जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, जळगाव 

१७ | डॉ. अंगद तुळशीराम जाधव बालरोग तज्ञ, वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. औसा, जि. लातूर 

१८ | श्रीमती सुषमा मनोरंजन बानीक मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, उपसंचालक, नागपूर मंडळ, 
नागपूर. 

ag श्रीमती करुणा भिकाजी सुरवाडे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

२० | श्री. शैलेश पाटणकर मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

29. श्रीमती स्मिता रविंद्र कारेगांवकर मुख्य प्रशासकोय अधिकारी, अति. संचालक, आरोग्य सेवा 
(कु.क), पुणे 

२२ | डा. श्रीराम गजानन गोगुलवार प्राचार्य, आ.व.कु.क.प्र.के. नागपूर 

२३ | डा.नसीम अख्तर शोख दिलावर वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय,देवलापार, जि. नागपूर 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.६३/सेवा-२, दि. २६.०४.२०२३ 


२४ | डा.नयना भिमराव धुमाळे वेद्यकीय अधिक्षक, उप.जि.रु. कामठी 
२५ | डॉ. अनिल जेसीराम रुडे जिल्हा शल्य चिकीत्सक, सा.रु. गडचिरोली 
२६ | डा. इंद्रजीत गजानन नागदेवते भिषक, सा.रु. गडचिरोली 
२७ | डा. रामेश्वर जनार्दन पराडकर जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वर्धा 
२८ । डा. निवृत्ती बळीराम राठोड जिल्हा शल्य चिकित्सक, सा.रु. नागपूर 
२९ | डा. बंडू वामनराव रामटेके TIP अधिकारी, रुग्णालयीन प्रशिक्षण केंद्र, सा.रु. चंद्रपूर 
३० | डाॉ.मधुकर तुकाराम सुर्यवंशी बालरोगतज्ञ, वर्ग-१, स्री रुग्णालय, उस्मानाबाद 
३१ | डॉ. लक्ष्मण सर्जेराव देशमुख जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, लातूर 
३२ | डॉ. दिलीप काशिनाथ सौंदळे जिल्हा शल्यचिकित्सक, अमरावती 
३३ | डॉ. दत्तात्रय विश्वनाथ पवार वेद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय उदगीर, जि. लातूर 
३४ | डा.आनंद बन्सीलाल कर्नावट वेद्यकोय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, रेणापूर 
३५ | डा.जगदिशा जगताप सुर्यवंशी वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय जळकोट 
२. उपरोक्त निर्णयाची नोंद संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या 


सेवापुस्तकात घेण्याबाबत उचित कार्यवाही करावी. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४२६१५१५२३४३१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by CHANDRAKANT HARIDAS WADE 
=GOVI 
HEALTH DEPARTMENT, 
8cb09a73bc92b24a171080ebd81893480c90be 
ICode=400032, 


DN:c: ERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=P I 
25.4. 
११५7 1९353316400९, postal 
डॉज्॥ htra, 
H A R | D A S WA D E serialNumber=9474E7 143B2BC3FD96E8D7BFO7D1CES1DE 
8461D4C34AE1E3F643C11B54523936, cn=CHANDRAKANT 


चंद्रकांत ह. वडे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
. संचालक (१) आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई 
. संचालक (२) आरोग्य सेवा, पुणे 


. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.) मुंबई 


. उप संचालक, आरोग्य सेवा (सर्व परिमंडळे) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.६३/सेवा-२, दि. २६.०४.२०२३ 


६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालये (सर्व) 

७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 

८. महाळेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 

१०. संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्यामार्फत) 

११. निवडनस्ती सेवा-२ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


